RNI No. MAHBIL / 2009 / 37831 


SANELE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ७ , अंक १३ ९ ] 


शुक्रवार , नोव्हेंबर १२ , २०२१ / कार्तिक २१ , 


, 


शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक ३३३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ 

आदेश 
महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम . 

क्रमांक . मुद्रांक -२०२० / ३१० / प्र.क्र .१२७ / एम -१ ( धोरण ) . - ज्याअर्थी , केंद्र सरकारची आरोग्य योजना ( सीजीएचएस ) व राज्य 
शासनाची आरोग्य योजना ( एसजीएचएस ) यांनुसार सवलतीच्या दरामध्ये वैद्यकीय उपचार करण्यासाठी व आरोग्य देखभाल ( सुश्रुषा ) 
सुविधा पुरविण्यासाठी आणि एकूण खाटांच्या संख्येपैकी किमान १२.५ टक्के खाटा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांमधील ( इ.डब्ल्यू.एस . ) 
व्यक्तींसाठी किंवा द्रारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींसाठी आणि राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी व त्यांच्या कुटुंबियांसाठी आणि सर्वसाधारण 
जनतेसाठी राखून ठेवण्याकरिता एल.एम.नाडकर्णी मार्ग , नाडकर्णी पार्क , बीपीटी वसाहत , वडाळा ( पूर्व ) , मुंबई येथे ६०० खाटांची एकूण 
क्षमता असलेले सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल , म्हणजेच ग्रँड पोर्ट हॉस्पिटल ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ उक्त रुग्णालय ” असा केला 
आहे ) उभारण्यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व मेसर्स झोडियाक हिलोट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांनी सार्वजनिक खाजगी भागिदारी तत्त्वावर 
करारनामा केला आहे ; 

त्याअर्थी आता , महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम , १ ९ ५८ ( १ ९ ५८ चा ६० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश , “ उक्त अधिनियम " असा केला 
आहे ) याच्या कलम ९ च्या खंड ( अ ) व्दारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन , जनहितार्थ तसे करणे आवश्यक 
असल्याची खात्री पटल्याने , याव्दारे , एल.एम.नाडकर्णी मार्ग , नाडकर्णी पार्क , बीपीटी वसाहत , वडाळा ( पूर्व ) , मुंबई येथे स्थित असलेल्या 
दहा एकर क्षेत्रफळाचा भूखंड ( मुंबई पोर्ट ट्रस्ट च्या मालकीचा ) , तीस वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर देण्यासाठी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट व मेसर्स झोडियाक 
हिलोट्रॉनिक्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यामध्ये करण्यात आलेल्या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या संलेखावर , उक्त अधिनियमास जोडलेल्या 
अनुसूची - एकच्या अनुच्छेद ३६ अन्वये आकारणीयोग्य असलेले रुपये ८,८४,३१,१५० इतके मुद्रांक शुल्क आणि उक्त अधिनियमाअन्वये 
आकारणीयोग्य असलेली त्याची रुपये ४,४२,१५,५७५ इतकी शास्ती , पुढील शर्तीच्या अधीन राहून , माफ करीत आहे 


( १ ) 


भाग चार - ब - ३३३-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १२ , २०२१ / कार्तिक २१ , शके १ ९ ४३ 


शर्ती : 


( १ ) रुग्णालय , या आदेशाच्या अटी व शर्तीचे पालन करीत आहे किंवा कसे यासंबंधी संनियंत्रण करण्यासाठी संचालक , आरोग्य 

सेवा संचालनालय वा आरोग्य सेवा संचालक यांनी प्राधिकृत केलेला अन्य कोणताही अधिकारी हे सक्षम प्राधिकारी असतील . 
( २ ) रुग्णालय , वरील बाबींसंबंधात आवश्यक असलेली तपशीलवार नियतकालिक विवरणपत्रे , आरोग्य सेवा संचालक यांना 

सादर करील . 


> 


( ३ ) रुग्णालय , गरजू व्यक्तींवर केलेल्या मोफत सवलतीतील उपचाराशी संबंधित असणारा अभिलेख ठेवील , मागणी केल्यावर , 

तो आरोग्य सेवा संचालकास उपलब्ध करून देण्यात येईल . 
( ४ ) रुग्णालय , शासनाकडे असे हमीपत्र दाखल करील की , या आदेशाच्या नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे ते पालन करील . 
( ५ ) ज्याला या आदेशान्वये मुद्रांक शुल्कात सवलत दिलेली आहे तो उक्त करारनाम्याचा पक्षकार , अन्य कोणत्याही आदेशानुसार 

किंवा धोरणानुसार त्याच व्यवहारासाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्यासाठी किंवा कमी करण्यासाठी हक्कदार असणार नाही . 
( ६ ) जर रुग्णालयाने , उक्त करारनाम्यामध्ये किंवा आदेशामध्ये विनिर्दिष्ट केलेले वैद्यकिय उपचार करण्यास व आरोग्य देखभाल 

( सुश्रूषा ) सुविधा पुरविण्यास कसूर केली तर , किंवा उक्त करारनाम्यामध्ये किंवा आदेशांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या अटी व 
शर्तीपैकी कोणत्याही अटीचे किंवा शर्तीचे उल्लंघन केले तर , जणू काही सुरुवातीपासूनच मुद्रांक शुल्कामध्ये सूट दिलेली 
नव्हती असे समजून , ते , संपूर्ण मुद्रांक शुल्क व शास्ती , कोणत्याही असल्यास , प्रदान करण्यास पात्र असेल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


श्रीधर डुबे - पाटील , 
शासनाचे सह सचिव . 


الله 


a 


> 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , नोव्हेंबर १२ , २०२१ / कार्तिक २१ , शके १ ९ ४३ 

REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT , 
Mantralaya , Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mumbai 400 032 , dated the 11th November 2021 

Order 
MAHARASHTRA STAMP ACT . 

No.Mudrank - 2020 / 310 / C.R.127 / M - 1 ( Policy ) . — Whereas , the Mumbai Port Trust and 
M / s . Zodiac Healotronics Pvt . Ltd. have entered into concession agreement on public private 
partnership for setting up a Super Specialty Hospital with a total capacity of 600 beds i.e. Grand Port 
Hospital ( hereinafter referred to as “ the said Hospital ” ) located at L.M. Nadkarni Marg , Nadkarni 
Park , BPT Colony , Wadala ( East ) , Mumbai to provide medical treatment and healthcare facilities at 
concessional rate as per the Central Government Health Scheme ( CGHS ) and the State Government 
Health Scheme ( SGHS ) and to reserve at least 12.5 % beds out of total number of beds to the persons 
from Economically Weaker Sections ( EWS ) or to the persons below the poverty line and to the State 
Government employees and their families and people at large ; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by clause ( a ) of section 9 of the Maharashtra 
Stamp Act ( LX of 1958 ) ( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) , the Government of Maharashtra , 
being satisfied that it is necessary to do so in the public interest , hereby remits the stamp duty of 
Rupees 8,84,31,150 chargeable under Article 36 of the Schedule -I appended to the said Act and 
penalty of Rupees 4,42,15,575 chargeable under the said Act therefore , on the instrument of lease 
agreement of a land parcel admeasuring ten acres situated at L.M. Nadkarni Marg , Nadkarni Park , 
BPT Colony , Wadala ( East ) , Mumbai ( belonging to the Mumbai Port Trust ) on a lease of thirty years , 
between the Mumbai Port Trust and the M / s . Zodiac Healotronics Pvt . Ltd. subject to the following 
conditions , namely : 


> 


a 


Conditions 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


The Director , Directorate of Health Services , Government of Maharashtra or any 
other Competent Authority , authorized by the Director of Health Services shall be the 
competent authority to monitor as to whether the Hospital is observing the terms and 
conditions of this Order . 
The Hospital shall furnish the detailed requisite periodical statements to the 
Director of Health Services in regard to above . 
The Hospital shall maintain record regarding free concessional treatment rendered 
to the needy persons , which shall be made available to the Director of the Health 
Services on demand . 
The Hospital shall file an undertaking with the Government that it shall abide by the 
enumerated terms and conditions of this Order . 
The party to the said Agreement , which has availed concession in stamp duty under this 
Order , shall not be entitled for remission or reduction of the stamp duty for the same 
transaction as per any other order or policy . 
If the Hospital fails to provide medical treatment and healthcare facilities specified 
in the said agreement or this Order , or commits breach of the any of the terms and 
conditions specified in the said agreement or this Order , shall be liable to pay the whole 
stamp duty and penalty , if any , as if there was no remission in stamp duty from the 
beginning 


( 5 ) 


( 6 ) 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHRIDHAR DUBE - PATIL , 
Joint Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


